सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) 
गट-ब (राजपत्रितो या पदावर 
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत 
सरळसेवेने नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मलोआ-२०२०/प्र.क्र.१४/सेवा-३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ११ जानेवारी, २०२१ 


संदर्भ : १) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्रमांक : एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/ 
कार्या-१२, दिनांक २८ एप्रिल, २०१५ व दिनांक १६ जुले, २०१५. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्रमांक : एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.११४/ 
कार्या- 92, दिनांक १५ जून, २०१७. 
3) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे क्र.३७४(२)/शिया/सअ-श्रे-२/साबां/२०१८/१४-ब, 
दिनांक १७ डिसेंबर, २०१९ चे पत्र. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा, (मुख्य) परीक्षा २०१८, सहायक अभियंता (स्थापत्य) श्रेणी- 
२ गट-ब (राजपत्रित) या पदावरील नियुक्तीसाठी सरळसेवा भरतीद्वारे घेण्यात आलेल्या एकत्रित 
स्पर्धात्मक परीक्षेच्या निकालाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भाधीन दिनांक १७ 
डिसेंबर, २०१९ च्या पत्रान्वये शिफारस केलेल्या प्रपत्र-अ मध्ये नमूद केलेल्या उमेदवारांची सहायक 
अभियंता (स्थापत्य) श्रेणी-२, गट-ब (राजपत्रित) या पदावर ते रुजू होतील त्या दिनांकापासून, वेतनस्तर 
एस-१५ रुपये ४१८००-१३२३०० या वेतनश्रेणीत, त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या महसूली विभागातील 
जिल्ह्यात दोन वर्षांच्या परिवीक्षाधीन काळावधी समाधानकारक पूर्ण करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून 
तात्पुरती नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


२. प्रपत्र-अ मधील उमेदवारांना, महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) 
पदावर सरळसेवेने नियुक्तीसाठी महसूली विभागीय संवर्ग संरचना व विभागीय संवर्ग वाटप नियमावली 
क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/कार्या.१२, दिनांक२८ एप्रिल, २०१५ व दिनांक१६ जुले, २०१५ आणि 
एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.११४/ कार्या-१२, दिनांक१५ जून, २०१७ लागू राहील. महसूली विभागीय संवर्ग 
वाटप नियमावळीतील तरतुदीनुसार संबंधित उमेदवारांना त्यांच्या नावासमोर नमूद केल्यानुसार 
महसूली विभागीय संवर्ग वाटप करण्यात येत असून त्यांच्या करण्यात आलेल्या पदस्थापनेत कोणताही 
बदल होणार नाही. 

३. संबंधित मुख्य अभियंता यांनी, प्रपत्र अ मधील उमेदवारांच्या सविस्तर नियुक्तीचे आदेश 


एकत्रितरित्या या आदेशाच्या दिनांकापासून ३ दिवसाच्या आत निर्गमित करावेत व सविस्तर नियुक्‍ती 
आदेशाची प्रत शासनास ई-मेलद्वारे त्याच दिवशी पाठवावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मळोआ-२०२०/प्र.क्र.१४/सेवा-३, 


संबंधित मुख्य अभियंता यांनी सविस्तर नियुक्‍ती देताना आदिवासी, नक्षलग्रस्त व राष्ट्रीय 
महामार्ग अंतर्गत रिक्‍त असलेली पदे प्राथम्याने भरावीत. 

मुख्य अभियंता यांनी सविस्तर नियुक्तीचे आदेश निर्गमित केल्यांनतर संबंधित उमेदवारांची 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहीत कालावधीत रुजू होणे बंधनकारक आहे. 
४. प्रपत्र अमधील उमेदवरांची नियुक्‍ती ही, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सहाय्यक अभियंता 
श्रेणी-२ (स्थापत्य), गट-ब (राजपत्रित) या पदाच्या सेवाभरती नियमातील तरतुदीनुसार भरतीसाठी 
उपलब्ध असलेल्या रिक्‍त पदावर, दोन वर्षाचा परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण 
करण्याच्या व खालील विहित अटींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे:- 

(१ उमेदवारांनी महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत सविस्तर नियुक्‍ती मिळण्यासाठी संबंधित मुख्य 
अभियंता यांच्याकडे हे आदेशा निर्गमित झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत प्रत्यक्ष 
संपर्क साधावा व सेवेत रुजू व्हावे. अन्यथा, एक महिन्यानंतर सदर नियुक्‍तीचे आदेशा आपोआप 
रद्द होतील. कार्यालय प्रमुखांनी एक महिन्यानंतर रुजू होणाऱ्या उमेदवारास रुजू करुन घेवू 
नये. 


(२) एखाद्या उमेदवारास विहित कालावधीत अपरिहार्य, उचित कारणास्तव रुजू 
होण्यासाठी मुदतवाढ हवी असल्यास त्या उमेदवारांनी सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या 
दिनांकापासून १० दिवसांच्या आत अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांना मुदतवाढीसाठी अर्ज सादर करावा. तदनंतर प्राप्त झालेले अर्ज विचारात घेतले 
जाणार नाहीत. उचित कारणास्तव विहित कालावधीत मुदतवाढीसाठी अर्ज करणाऱ्या 
उमेदवारांना मुदतवाढ देण्याचा/नाकारण्याचा अंतिम निर्णय शासनाचा राहील. 


(३) जे उमेदवार शासन निर्णयाच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत हजर होणार नाहीत 
अथवा त्यांचेकडून यासंबंधात काही सूचना प्राप्त न झाल्यास त्यांची करण्यात आलेली नियुक्‍ती 
त्यांना स्वीकृत नाही असे समजून उमेदवारांच्या नियुक्तीचे आदेडश आपोआप रद्द होतील. 
याबाबतचा अहवाल संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी शासनास दिनांक ११/०२/२०२१ पर्यंत 
सादर करावा. सेवेत दाखल झालेल्या उमेदवारांनी आपला हजर झाल्याचा अहवाल तात्काळ 
संबंधित अधिकारी तसेच संबंधित परिमंडळीय अधीक्षक अभियंता यांना सादर करावा. 

(8) संबंधित मुख्य अभियंता यांनी, उमेदवारांना सार्वजनिक बांधकाम विभागात रुजू करुन 
घेण्यापूर्वी, जाहीरातीत नमूद केल्यानुसार वयोमर्यादेची तसेच शैक्षणिक व अन्य अटींची पुर्तता 
करणारी मूळ कागदपत्रे (वय, अधिवास, शैक्षणिक पात्रता, महिला आरक्षणानुसार विहीत केलेले 
प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र, अनाथ प्रमाणपत्र इ.) तपासून रुजू करुन घ्यावे. 


(५ उमेदवारांची ज्येष्ठता, शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही 
१०७६/१२, दिनांक २१/०६/१९८२ अन्वये विनियमित केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे 
विनियमन) नियम, १९८२ मधील तरतुदीनुसार गुणवत्ता क्रमांकानुसार निश्चित करण्यात येईल. 
त्यामुळे नियुक्तीच्या आदेशानुसार एक महिन्याच्या आत सेवेत रुजू न होणाऱ्या उमेदवारांना 
सेवा ज्येष्ठता गमवावी लागेल व त्यांची ज्येष्ठता ते ज्या दिनांकास शासन सेवेत रुजू होतील, 
त्या दिनांकास निश्चित करण्यात येईल. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मळोआ-२०२०/प्र.क्र.१४/सेवा-३, 


(६ मागास प्रवर्गाच्या राखीव पदावर नियुक्‍त केलेल्या उमेदवारांची प्रचलित नियमातील 
तरतूदीनुसार जात वैधता प्रमाणपत्राच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती करण्यात 
येत आहे. मागासवर्गीय उमेदवारांनी जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र शासनास व 
संबंधित उमेदवारांची नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या कार्यालयास सादर करणे आवश्‍यक राहील. 
त्यानुसार संबंधित उमेदवारांच्या मुळ सेवापुस्तकात नोंद घेण्याची कार्यवाही संबंधित कार्यालय 
प्रमुखांनी करावी. 


मागास प्रवर्गाच्या राखीव पदावर (अ.जा., अ.ज., वि.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड), AA, इ.मा.व.) नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या मागासवर्गीय उमेदवारांनी जात 
वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नसल्यास, त्यांनी या आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्याच्या 
आत जात प्रमाणपत्राची वैधता, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून करुन घेणे आवश्‍यक 
राहील. नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या कार्यालयाने संबंधित मागसवर्गीय उमेदवारांच्या जात वैधता 
प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने आवश्‍यक ती कागदपत्रे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे 
पाठविण्याची कार्यवाही करावी. विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास संबंधित 
उमेदवारांच्या सेवा प्रचलित नियमानुसार समाप्त करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. 


अनुसूचित जमाती (अ.ज,) प्रवर्गातून निवड झालेल्या श्री.मजकुरी रवी राजेंद्र (अ.क्र.२७, 
गुणवत्ता क्र.३०) व श्री.महाले निखील राजेंद्र (अ.क्र.२८, गुणवत्ता क्र.३१) यांनी अ.ज. प्रवर्गाचे 
जात वैधता प्रमाणपत्र शासनास सादर केलेले नाही. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, 
क्रमांक बीसीसी २०११/प्र.क्र.१०६४/२०११/१६-ब, दिनांक १२.१२.२०११ मधील तरतुदीनूसार 
श्री.मजकुरी रवी राजेंद्र (अ.क्र.२७, गुणवत्ता क्र.३०) व श्री.महाले निखील राजेंद्र (अ.क्र.२८, 
गुणवत्ता क्र.३१) यांची अ.ज. प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या पदावर निवड झालेली असल्याने 
त्यांना जात प्रमाणपत्र वैधता तपासणीच्या अधीन राहून तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. 
तसेच, श्री.मजकुरी रवी राजेंद्र व श्री.महाले निखील राजेंद्र यांनी या नियुक्‍ती आदेशाच्या 
दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत, जात प्रमाणपत्राची वैधता संबंधित जात पडताळणी 
समितीकडून करुन घ्यावी. श्री.मजकुरी रवी राजेंद्र व श्री.महाले निखील राजेंद्र यांनी अ.ज. 
प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र नियुक्‍ती आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत 
सादर न केल्यास त्यांची सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) पदावरील नियुक्ती या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिने पूर्ण झाल्यानंतर आपोआप संपुष्टात येईल. 


मा.सर्वोच्च न्यायालय सिव्हील अपील क्र.८९२८/२०१५ या याचिकेमध्ये 
दिनांक ०६/०७/२०१७ रोजी “जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिकारी/ कर्मचारी यांना सेवेत 
संरक्षण देय ठरत नाही', असा निर्णय दिला आहे. जात पडताळणी समितीने श्री.मजकुरी रवी 
राजेंद्र व श्री.महाले निखील राजेंद्र यांचे अ.ज. प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविल्यास त्यांची 
सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) पदावरील नियुक्ती रद्द करण्यात येईल. 


(७ मागास प्रवर्गाच्या आरक्षित पदावर शिफारस झालेल्या तसेच आरक्षित प्रवर्गातील 
असूनदेखील आयोगाने ज्यांची खुला प्रवर्गातून शिफारस केलेली आहे अज्ञा नियुक्‍ती दिलेल्या 
मागासवर्गीय उमेदवारांची नियुक्‍ती त्यांचे दावे संचालक, समाजकल्याण संचालनालय, पुणे 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मळोआ-२०२०/प्र.क्र.१४/सेवा-३, 


यांचेकडून तर अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांचे दावे आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण 
संस्था, पुणे यांचेकडून तपासणीच्या अधीन राहील. (अ.क्र. ४, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १५, १७, 
१९, २०, २१, २२, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२) 


(८ महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय दिनांक २५/०५/२००१ मधील 
तरतुदीनुसार, खुला (महिला) आणि मागास प्रवर्गातील महिलांसाठीच्या राखीव पदाकरीता 
निवड झालेल्या उमेदवारांची, “महिलांसाठी उन्नत व प्रगत व्यक्‍ती गट (क्रिमीलेअर) यामध्ये 
मोडत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र” (अलिकडचे/ नवीनतम मूळ नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र) ची 
सांक्षाकित प्रत तपासणीसाठी आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांचेकडे पाठविणे आवश्‍यक 
आहे. त्यानुषंगाने खुला (महिला) व मागास प्रवर्गातील महिलांसाठीच्या राखीव पदाकरीता 
निवड झालेल्या महिला उमेदवारांचे नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र दोन प्रतीत शासनास 
पाठविण्याची कार्यवाही आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत संबंधित मुख्य अभियंता 
यांनी करावी. 


खुला (महिला) आणि मागास प्रवर्गातील महिलांसाठीच्या राखीव पदाकरीता निवड 
झालेल्या महिला उमेदवारांची नियुक्ती सदर तपासणी अहवालाच्या अधीन राहून करण्यात येत 
आहे. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांचेकडून प्राप्त अहवालानुसार महिला उमेदवार 
अपात्र ठरत असल्यास त्यांची नियुक्‍ती रद्द करण्यात येईल. 


(९९ शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, दिनांक ०१/०७/२०१६ मधील 
तरतुदीनुसार, खेळाडू प्रवर्गातून निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. सदर 
तरतुदींची पूर्तता होत नसल्यास संबंधित उमेदवाराची नियुक्‍ती रद्द करण्यात येईल. 


(१० उमेदवारांनी हिन्दी व मराठी भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केळी नसेल किंवा सदर 
भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर यासंबंधी असलेल्या नियमानुसार भाषा 
परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍्‌यक आहे. भाषा परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास त्यांची वेतनवाढ प्रचलित 
नियमाप्रमाणे रोखून ठेवण्यात येईल. 


(११ उमेदवारांना सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती व तंत्रज्ञान), शासन पुरक पत्र क्र.मातंसं- 
२०१२/प्र.क्र.२७७/३९, दिनांक ०८/०१/२०१८ मधील परिच्छेद क्र.१.६ मधील तरतुदीनुसार 
संगणक अर्हता परिक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सुट देण्यात येत आहे. 


(92) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक: अंनियो-१००६/८७/सेवा-४, दिनांक 
१२/०१/२००७ मधील (i) ते (iv) येथे नमूद केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता झाल्यास संबंधित 
शासकीय कर्मचाऱ्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ व सर्वसाधारण भविष्य 
निर्वाह निधी योजना लागू होईल. वित्त विभागाच्या उपरोक्‍त दिनांक १२/०१/२००७ च्या 
परिपत्रकात नमूद () ते (७) येथील सर्व अटींची पूर्तता ज्या प्रकरणी होत नसेल अशा शासकीय 
कर्मचाऱ्यास नविन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू होईल. 


(१३) उमेदवारांनी सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) गट-ब (राजपत्रित) या पदासाठी 
विहित केलेली व्यावसायिक परीक्षा विहित कालावधीत उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मळोआ-२०२०/प्र.क्र.१४/सेवा-३, 


(१४ संबंधित मुख्य अभियंता यांनी उमेदवारांचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्तीबाबतचा 
प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/८, दिनांक 
२९/०२/२०१६ मध्ये नमूद केलेल्या तरतूदीनुसार विहित कालावधीत शासनास पाठवावा. 


उमेदवारांना पहिली वेतनवाढ परिविक्षाधिन कळावधीतील एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण 
झाल्यानंतर देण्यात यावी व दुसरी वेतनवाढ परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त झाल्यानंतर 
देण्यात यावी. 


(१५) उमेदवाराचे वेतन महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील तरतूदीनुसार 
निश्चित करण्यात यावे. 


(१६) सदर नियुक्ती, उमेदवारांनी सादर केलेल्या प्रमाणपत्राच्या सत्यासत्यतेवर अवलंबून 
राहील. उमेदवारांनी सादर केलेली प्रमाणपत्रे तसेच सांक्षाकन नमुन्यात नमूद केलेली माहिती, 
नियुक्‍तीनंतर खोटी अथवा बनावट आढळल्यास, सदर उमेदवारांची नियुक्ती आपोआप 
संपुष्टात येईल. 


(१७ उमेदवारांच्या सेवानिवृत्तीचे वय प्रचलित नियमानुसार राहील. 


(१८) आवशयकता भासल्यास उमेदवारांना भारताच्या संरक्षण सेवेतील पदावर किंवा 
भारताच्या Rea निगडीत असलेल्या कुठल्याही पदावर देशात किंवा परदेशात 
प्रशिक्षणाचा कालावधी धरुन चार वर्षापेक्षा कमी नसणाऱ्या कालावधीसाठी भारत सरकार 
ठरवेल त्या शर्तीवर सेवा करावी लागेल. परंतु, 


(अ) त्यांच्या नियुक्‍तीनंतर १० वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी लागणार 
नाही 

किंवा, 
(ब) सर्वसाधारणपणे त्यांच्या वयाची Yo वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी लागणार 
नाही. 


(१९) उमेदवार सेवेत रुजू झाल्यानंतर सेवेचा राजीनामा देऊ इच्छित असल्यास, त्याला 
शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही १०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/ ९२/८, 
दिनांक ०२/१२/१९९७ मधील तरतूदीनुसार शासनाळा किमान १ (एक) महिन्याची आगाऊ 
लेखी सूचना किंवा एक महिन्याचे मूळ वेतन देणे आवश्‍यक राहील. यासंदर्भातील राजीनामा 
स्विकारण्याचे अधिकार नियुक्‍ती प्राधिकारी म्हणजेच विभागाचे सचिव यांना असतील. क्षेत्रीय 
कार्यालयांनी परस्पर उमेदवाराचा राजीनामा स्विकृत अथवा मंजूर करू नये. मात्र, गैरवर्तणूक, 
सेवानियमांचा भंग इत्यादी कारणांसाठी एखाद्या उमेदवाराची सेवा समाप्त करण्यासाठी सुचना 
देण्याचे बंधन शासनावर राहणार नाही. 


(२० उमेदवारांना महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणासंबंधी, सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
शासन निर्णय क्रमांक: टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, दिनांक २३/०९/२०११ मधील 
परिच्छेद सहा येथील तरतुदीनुसार दिर्घ कालावधीचे व विदेशी प्रशिक्षणापूर्वी प्रशिक्षणार्थीला 
सक्षम प्राधिकाऱ्याबरोबर बंधपत्र लिहून द्यावे लागेळ. जर एखादा प्रशिक्षणार्थी बंधपत्रात नमूद 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मळोआ-२०२०/प्र.क्र.१४/सेवा-३, 


केलेल्या कालावधी नोकरी सोडत असेल तर प्रशिक्षणावर खर्च scl रक्‍कम सदर 
प्रशिक्षणार्थीकडून वसूल करून संबंधित प्राधिकार्‍्याला प्रथम शासनाकडे जमा करावी लागेल. 
याबाबतचे दर शासन निश्चित करेल. त्यानुसार प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीला महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
प्रशिक्षण प्रबोधिनी (मेटा), नाशिक येथे प्रशिक्षणासाठी रुजू होण्यापूर्वी अधीक्षक अभियंता व सह 
संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी (मेटा), नाशिक यांच्याकडे व संबंधित 
नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांकडे विहित बंधपत्र भरुन सादर करणे बंधनकारक राहील. 

(२१ प्रशिक्षणादरम्यान सर्व प्रशिक्षणार्थीकडून प्रबोधिनीच्या प्रशिक्षणबाबतच्या नियमांचे व 
शिस्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. त्यांच्याकडून नियमभंग झाल्यास प्रबोधिनीकडून 
त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल. 


(२२) उमेदवारांना वैद्यकीय तपासणी अहवाल शासनास सादर करण्याच्या अटींच्या अधीन 
राहून तात्पुरते नियुक्‍त करण्यात येत आहे. संबंधित मुख्य अभियंता यांनी उमेदवारांच्या वैद्यकीय 
तपासणी अहवालाची नोंद त्यांच्या मुळ सेवा पुस्तकात घेण्याबाबत कार्यवाही करावी. 


(२३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक चारित्र्य-२११७/प्र.क्र.४८३/२०१७/ 
१६-अ, दिनांक २८/०८/२०१७ अन्वये संबंधित मुख्य अभियंता यांनी उमेदवारांचे चारित्र्य 
पडताळणी अहवालाची नोंद त्यांच्या मुळ सेवा पुस्तकात घेण्याबाबत कार्यवाही करावी. 
उमेदवारांनी साक्षांकन नमुन्यात सादर केलेली माहिती असत्य असल्याचे आढळून आल्यास 
तात्पुरते नियुक्‍ती आदेश रद्दबादळ करुन भारतीय दंडसंहितेनुसार फौजदारी कारवाई करुन 
सदर उमेदवारांना शासन सेवेत कायमस्वरुपी अपात्र ठरविण्यात येईल. 


(२४ उमेदवार ज्या दिवशी रुजू होतील त्या दिवसापासून नियमाप्रमाणे त्यांचे गोपनीय 
अहवाल लिहिण्यात यावेत व बदली झाल्यास ते संबंधित अधिकाऱ्याकडे पाठवून विभाग 
प्रमुखांनी याबाबत संबंधित मुख्य अभियंता /अधीक्षक अभियंता व शासनास कळवावे. 


(२५) उमेदवार जलसंपदा विभाग/सार्वजनिक बांधकाम विभाग अथवा शासनाच्या इतर 
विभागात कार्यरत असल्यास, अशा उमेदवारांनी संबंधित विभागाच्या नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी 
त्यांना नेमणूकीचे ठिकाणी रुजू होण्याकरीता कार्यमुक्त केलेल्या आदेशाची प्रत सादर 
केल्यानंतर संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता किंवा कार्यालय प्रमुख यांनी 
उमेदवारांना रुजू करुन घ्यावे. 

(२६) उमेदवारांनी, विशिष्ट ठिकाणी पदस्थापना/ नियुक्‍ती मिळविण्यासाठी खासदार/आमदार/ 
लोकप्रतिनिधी/ खाजगी व्यक्‍ती किंवा संघटना यांचे मार्फत दडपण/दबाव आणण्याचा प्रयत्न 
केल्यास, संबंधित उमेदवारांविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ 
मधील तरतुदींनुसार शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मळोआ-२०२०/प्र.क्र.१४/सेवा-३, 


Ci सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०११११५४६०७२११८ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by SHRUTI SANJAY TORASKAR 


S H R UTI SANJAY DN: CN = SHRUTI SANJAY TORASKAR, G = IN, S 


= Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
TORASKAR Dale: 2021.01.11 1855405 40530" 
(श्रुती तोरस्कर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखापाल १/२, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर, 
२. महालेखापाल 9/2, लेखापरिक्षा, महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर, 
३. मा. मंत्री (सां.बा.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा. राज्यमंत्री (सां.बा.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई, 
सचिव (बांधकामे/रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने), 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
मुंबई/कोकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/ अमरावती/ नागपूर, 
१०.मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
११.अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक, 
१२.अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ (सर्व), 
१३.सह सचिव (सेवा), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१४.उप सचिव (सं.नि.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१५.कार्यासन [आस्थापना-१/आस्थापना-३/सेवा-२], सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई, 
१६.संबंधित उमेदवार, 
[सोबत जोडलेल्या उमेदवारांच्या निवासी पत्त्यांच्या यादीनुसार-(ई-मेलद्वारे/ नोंदणी पोच देय 
डाकेने) 
- यांनी त्यांच्या नावासमोर संबंधित मुख्य अभियंता यांचे कार्यालयात हजर होण्याकरिता 
नियुक्ती आदेश ई-मेलद्वारे/ नोंदणी पोच देय डाकेने प्राप्त झाल्यानंतर तात्काळ संपर्क 
साधावा.] 
१७. निवडनस्ती, सेवा-३. 


on SG & 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


गुणवत्ता 
क्र. 


प्रपत्र-अ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.मळोआ-२०२०/प्र.क्र.९४/सेवा-३, दिनांक ११/०१/२०२१ चे सहपत्र 
सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) गट-ब (राजपत्रित) या पदावर सरळसेवेने पदस्थापना 


उमेदवाराचे नाव 


उमेदवाराने । अधिनियमानुसार 
जात प्रवर्ग । निवडीचा प्रवर्ग| दिलेली महसुली | वाटप केलेला 
विभाग पसंती | महसुली विभाग 


संबंधित मुख्य अभियंता 


प्रस्तावित 
जिल्हा 


FD 2.“ ही... (ae क > णी ७. हत... Re 0: > |. 3 | 


श्री.सोनी अभिलाष अशोक 


श्री.कदम अमोल अशोक 


श्री. 


श्री.पाटील ओंकार आप्पासो खुला 


श्री. 


2o 


श्री 


भि. 


i 


= 


पवार प्रविण दिनकर 


गव्हाणे अक्षय महादेव 


गुरमे धनराज बालाजी 


दराडे सिध्देश राजेंद्र 


बाघ दिपक गजानन 


श्रीम.पाटील अस्मिता अजित 


खुला 


खुला 


इ.मा.व. Saal. पुणे 
सा.बां.प्रा.विभाग. 


भ.ज.(ड) भ.ज.(ड) नाशिक 


म 


अमरावती अमरावती 


श्री 


कारंडे P इ.मा.व. मुख्य अभयंता, 
२ २२ | श्रीम.कारंडे मोनाली यशवंत ALA. (महिला पुणे कोकण-१ : 


श्रीम.जगदाळे दिक्षा वसंतराव 


श्रीम.लोहारे शामली बाबासाहेब 


.मुंडे गोविंद संजय 


सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 


मुख्य अभियंता, 
सा.बां.प्रा.विभाग, औरंगाबाद 


मुख्य अभिय 
सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 


मुख्य अभियंता, 


सा.बां.प्रा.विभाग, औरंगाबाद 


सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 


मुख्य अभियंता, 


सा.बां.प्रा.विभाग, औरंगाबाद 


सा.बां.प्रा.विभाग, कोकण 


मुख्य अभियंता, 


सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 


मुख्य अभिय 
सा.बां.प्रा.विभाग, नागपूर 
मुख्य अभियंता, (रा.म.) 
सा.बां.विभाग, कोकण भवन. 
नवी मुंबई 
मुख्य अभियंता, 
सा.बां.प्रा.विभाग, नागपूर 


मुख्य अभियंता, 


सा.बां.प्रा.विभाग, औरंगाबाद 


मुख्य अभयंता, 
१८ श्री.बालतुले आतिश ज्ञानेश्‍वर भ.ज.(ड) भ.ज.(ड) नाशिक नाशिक 3 fi नाशिक 
सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 


मुख्य आभयता, 
सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
(किनारी अभियंता) 


मुख्य अभियंता, 
सा.बां.प्रा.विभाग, औरंगाबाद 


पालघर 


जळगाव 


a. 
ay 
a 


ठाणे 


जालना 


रत्नागिरी 


उमेदवाराने । अधिनियमानुसार 
वाटप केलेला संबंधित मुख्य अभियंता 
महसुली विभाग 


_९_| 


वि.जा.(अ) वि.जा.(अ) अमरावती अमरावती aa eu यवतमाळ 
सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
मुंडे निशिगंधा भ.ज.(ड) भ.ज.(ड) की nt fart 
श्रीम.मुंडे निशिगंधा भाऊसाहेब महिला igen पुणे कोकण-१ सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई सिंधुदूर्ग 
ae 3 (किनारी अभियंता) 


खुला (अपंग सांगली 
श्री.मुळे अजित भारत खुला (अपंग HI a सांगली 
२७ | श्रीम.अलोने लुंबिनी विशालचंद्र । अ.जा.(महिला) | अ.जा.(महिला) मुंबई उपनगर 
सा.बां.प्रा.विभाग. 
नागपूर र चंद्रपूर 
: -बां.प्रा.विभाग, नागपूर 


ae विभाग. T 
.बां.प्रा.विभाग, नागपूर 
sia विभाग 
ha विभाग 
a ‘ विभाग 
(Against ST कोकण-२ कोकण-१ सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई रत्नागिरी 
कणा5-१) (किनारी अभियंता) 
आतार मुख्य अभियंता, 
औरंगाबाद औरंगाबाद : औरंगाबाद | ततर 
सा.बां.प्रा.विभाग, औरंगाबाद 
मुख्य अभियंता, (रा.म.) 
३२ ३५| श्रीम.चोधरी हर्षाली चंदर अ.ज.(महिला) | अ.ज.(महिला) नाशिक कोकण-१  ।सा.बां.विभाग, कोकण भवन, सिंधुदूर्ग 
नबी मुंबई 


९ ९ GO नेर मेर मॅट सेर नेर GI ICI A मॅ नेर नेर नर ak a नर 2 ok a 


